RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ५३ ] 


बुधवार , एप्रिल २८ , २०२१ / वैशाख ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ११५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१० वा मजला , गो . ते . रुग्णालय , संकुल इमारत , 
नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ एप्रिल २०२१ 


अधिसूचना 


जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम , १ ९ ६ ९ . 

क्रमांक जमूनों -२०२० / ७२४ / प्र.क्र . ३२६ / कु.क ..- जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम , १ ९ ६ ९ ( १ ९ ६ ९ चा १८ ) च्या कलम ३० चे 
उप - कलम ( २ ) च्या खंड ( ख ) आणि कलम १४ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन केंद्र शासनाच्या मान्यतेने 
महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी नियम , २००० मध्ये याद्वारे खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

: 
१. या नियमांना महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी ( सुधारणा ) नियम , २०२१ असे संबोधण्यात येईल . 

२. महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी नियम , २००० च्या नियम १० मधील उप - नियम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये “ ( एक ) जर त्यांची नोंदणी " 
या वाक्यापासून सुरू होणाऱ्या व “ अधीन राहून निबंधक ” या वाक्याच्या ठिकाणी संपणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढीलप्रमाणे बदल समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 

" जर त्यांची नोंदणी , 

( एक ) जन्म व मृत्यू नोंदणी नियम , २००० च्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी जर नोंदणी केली असेल तर महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू 
नोंदणी ( सुधारणा ) नियम , २०२१ प्रसिद्ध करण्याच्या वेळी ज्या प्रकरणांना पंधरा वर्ष पूर्ण झालेली आहेत अशा प्रकरणांसाठी आणखी 
पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात येईल , किंवा 

( दोन ) महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी ( सुधारणा ) नियम , २०२१ च्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर जर नोंदणी केली असेल तर कलम 
२३ च्या उप - कलम ( ४ ) च्या तरतुदींच्या अधीन राहून अशा नोंदणीच्या दिनांकापासून निबंधक , - ' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व . मुं . भरोसे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ११५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २८ , २०२१ / वैशाख ८ , शके १ ९ ४३ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


10th Floor , G. T. Hospital , Complex Building , 
New Mantralay , Mumbai 400 001 , dated the 28th April 2021 


NOTIFICATION 


REGISTRATION OF BIRTH AND DEATHS ACT , 1969 . 

No. JAMRUNO - 2020 / 724 / C.R.326 / F.W. — In exercise of the powers conferred by clause ( 6 ) of 
sub - section ( 2 ) of section 30 read with section 14 of the Registration of Births and Deaths Act , 
1969 ( 18 of 1969 ) , the Government of Maharashtra with the approval of the Central Government , 
hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Registration of Births 
and Deaths Rules , 2000 , namely :: 

1. These rules may be called the Maharashtra Registration of Births and Deaths 
( Amendment ) Rules , 2021 . 

2. In rule 10 of the Maharashtra Registration of Births and Deaths Rules , 2000 in sub - rule 
( 1 ) , in the proviso , for the portion beginning with the words " which shall be reckoned ” and ending 
with the words “ the Registrar shall ” the following shall be substituted , as follows , namely : 

" which shall be reckoned , - 


( i ) in case where the registration has been made prior to the date of commencement of 
the Registration of Births and Deaths Rules , 2000 , further five years period shall be given , in 
respect of those cases , where fifteen years period has been completed at the time of 
publication of the Maharashtra Registration of Births and Death ( Amendment ) Rules , 2021 , 


or 


( ii ) in case where the registration is made after the date of commencement of the 
Maharashtra Registration of Births and Deaths ( Amendment ) Rules , 2021 from , the date of 
such registration , subject to the provisions of sub - section ( 4 ) of section 23 , and the Registrar 
shall , ” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. M. BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


